शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी 
जि.कोल्हापूर या रुग्णालयातील दुसऱ्या टप्प्यातील 
नियमित ६३ पदे व काल्पनिक (paren ८७ पदे निर्मितीस 
आणि बाह्ययंत्रणेद्दारे काल्पनिक (अकुठाल) ५९ पदे 
भरण्यास, तसेच सदर रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांकरीता 
अधिसंख्य पदेनिर्माण करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१७/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख:-१७ फेब्रुवारी, २०१८. 


वाचा :- 

१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:जिरूप २००४/प्र.क्र.२४/आरोग्य-३, 
दि.२६.०५.२००४. 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांकः एमयुपी-२०१५/प्र.क्र.३१०/नवि-१९, 
दि.३०.०६.२०१६. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.९३/आरोग्य-४, 
दि.०२.०८.२०१७. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१५/प्रक्र.९३/आरोग्य-४, 
दि.१२.१०.२०१७. 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१७/प्र.क्र.२८/आरोग्य-४, 
दि.१७.०१.२०१८. 


प्रस्तावना - 


मंत्रिमंडळाच्या दि.२१ जून, २०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार इचलकरंजी 
नगरपरिषदेचे इंदिरा गांधी मेमोरियल रुग्णालय नगर विकास विभागाच्या दि.३०.०६.२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये या विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला. त्यास अनुसरुन सदर रुग्णालय 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि.२७.०२.२०१७ पासून ताब्यात घेतले आहे. संदर्भाधिन अनुक्रमांक ३ येथील 
दि.२.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सदर रुग्णालयास २०० खाटांच्या सामान्य रुग्णालयाचा दर्जा 
देण्यास आणि सदर रुग्णालय यापुढे “ इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय” म्हणून कार्यान्वित राहण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये या रुग्णालयात पहिल्या टप्प्यात स्त्री रोगव 
प्रतुस्ती विभाग, बालरोग विभाग, अस्थीशल्य तंत्र विभाग व सर्वसाधारण वैद्यकीय विभागामार्फत रुग्णसेवा 
इ. सेवा सुरु करण्यास व त्यासाठी एकूण २४१ पदांपैकी पहिल्या टप्प्यात १५७ पदांच्या Aaa 
भरावयाची ५३, विभागामार्फत भरावयाची १०२ पदे व बाह्ययंत्रणेमार्फत भरावयाची २ पदे) निर्मितीस मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


इंदिरा गांधी सामान्य रूग्णालयाकरीता उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि. १६.०१.२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार दुसर्‍या टप्प्यातील पदनिर्मिती करण्यास व बाह्ययंत्रणेद्वारे पदे 
भरण्यास मंजूरी देण्याबाबत आणि शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
रूग्णालयात Pda करण्याबाबतचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या 
समावेडानाकरीता इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी सामान्य रूग्णालयात पदे उपलब्ध नाहीत आणि जे 
कर्मचारी दि. ०१.०४.२०१७ ते दि. ३०.०६.२०१७ या कालावधीत निधन / सेवानिवृत्त झाळे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्याच्यादृष्टीने अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दि. २६.०५.२००४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 
जिल्हा रुग्णालयांकरीता कर्मचारी वर्गाचा आकृतिबंध ठरविण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने २०० खाटांच्या 
इचलकरंजी जि.कोल्हापूर येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयाकरीता दुसऱ्या टप्प्यातील यासोबतची 
प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविलेली ६३ नियमित पदे, co काल्पनिक (Hare) पदे निर्माण करण्यास व ५९ काल्पनिक 
(अकुठाल) पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. काल्पनिक कंत्राटी (pare) पदांबाबत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी :- 

सदर पदांची नेमणूक ही पूर्णत: कंत्राटी पध्दतीने करण्यात यावी. सदर पदावरील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही. कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या 
पदांसाठी निवडमंडळ गठित करण्यात येऊन, सदर निवड मंडळामार्फत शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
उमेदवारांची निवड करण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. सदर पदावरील नेमणूका या 
करार पध्दतीने प्रथमत: ११ महिन्यांसाठी करण्यात याव्यात. ११ महिन्यांनंतर आवश्यक असल्यास 
करारनाम्याची मुदत वेळोवेळी वाढविता येईल. तथापि, sath मुदत वाढविताना एका वेळी ही मुदत ११ 
महिन्यांपेक्षा धिक असणार नाही याची काळजी नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी घ्यावी. अशा प्रकारे जास्तीत 
जास्त ३ वेळा नियुक्‍ती करता येईल. त्यानंतर अशा उमेदवाराची पुनश्च नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक आहे, असे 
सक्षम प्राधिकाऱ्याचे मत असल्यास त्या उमेदवारास पुनश्च निवड प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेल. संबंधीत 
नियुक्ती प्राधिकारी यांनी शासनाच्या वतीने नियुक्तीच्या वेळी संबंधीत कर्मचाऱ्यांबरोबर शासन परिपत्रक, 
सामान्य प्रशासन विभाग क्रःएसआरव्ही २०१७/प्र.क्र.४५५/कार्या.-१२, दिनांक ९.०२.२०१८ सोबतच्या 
विवरणपत्र-बमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार करारपत्र करावे. याबाबतच्या कराराची सर्व कागदपत्रे 
जतन करून ठेवणे ही संबंधीत कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 


कंत्राटी पध्दतीने (काल्पनिक Hare) भरावयाच्या पदांचे एकत्रित वेतन, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, 
तसेच कर्तव्य व जबाबदाऱ्या याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सत्वर सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


३. इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल रूग्णालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांनी, शासनाच्या 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील रूग्णालयात समावेशन करण्याबाबतचा विकल्प दिला 
आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील रूग्णालयात समावेशन 
होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता / दि. ०१.०४.२०१७ ते दि. ३०.०६.२०१७ या कालावधीत निधन 
होणे/सेवानिवृत्त होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता यासोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये दर्शविण्यात आलेली अधिसंख्य 
पदे निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी सामान्य रूग्णालयातील “वैद्यकीय अधीक्षक” यांना “कार्यालय 
प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा, ११० - ७ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (राज्य योजनांतर्गत 
योजना), (०६ (०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१००२२६) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदी मधून 
भागविण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८०२१६१३३१३२४७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Pradip M Balkavde 
p d M\ DN: c=IN, o=Government Of 
i a | D Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a2 


8c94703436c07cda664672d2060776 
a a V eC 6dc59d345b, cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2018.02.17 16:43:35 +05'30" 


(प्र. मो. बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल, (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवन, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

जिल्हा aca चिकित्सक, कोल्हापूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद इचलकरंजी, कोल्हापूर. 

वित्त विभाग (व्यय-१३/ विनियम/ वि.सु.-१, आ.पु.क.-१० प्रतीसह), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव / उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
निवडनस्ती (आरोग्य- ४). 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


प्रप्त - of 


(शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१७/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४, दि. 19.02.2092 सोबतचे सहपत्र) 


इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयकरीता 
(२०० खाटा) दुसऱ्या टप्प्यात भरावयाची २०९ पदे 


(१) नियमित पदे - एकूण ६३ 
5 सार्वजनिक आरोग्य | बाह्ययं 
अ. न श्रेणी व ग्रेड 
पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी व ग्रेड पे विभागामार्फत । भरावयाची पदे 
भरावयाची पदे 


हर यती १५६००-३९१००, ६६०० 
बाह्यसंपर्क ी 


or ae 
a अळा काळ ae 
Fa |. . तोड. |. घी... 
eS 01. र्यी 5“: ८ विकत वड काच क 
Pee की. १ 
[ated 


ARTSY 94§00-38 900, ६६०० 


यअधिकारी १५६००-३९१००, ६६०० 
कान, नाक, घसा तज्ञ) 


[ae | अरोखरकारका [९३०७८००७३० १71 

क ज्यात Se 

ed 
ai — आळा 


१६ | कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
वर्ग-३ ५२००-२०२००, १९०० 


एकूण 
| अतिवक्ञताधिनागातीलकर्मवारीव as र 
Pa [aaa वड [३००७००८ क 
र 

एकून ३-1 


(रूपये) 


| | नवजात बालकांचा अतिदक्षता पाठी करम 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.228/आरोग्य-4 


बालरोग परिचारिका ae 8300-3800, ४३०० 


९३०३७४८०१1 


| | शुश्रुषा कक्षासाठ 
महाराष्ट्र ene oe 
00 00 00 
आरोग्य सेवा, वर्ग-२ ; ह 


: त ee ee की 
१. ee “ते 


| ग्णालयीन प्रशिक्षण केद्रासाठी HF 


कजे 5 0८:54 a वा आहण 
000 न. ७ सी हा) 
az २ 


| | शुश्रुषा प्रशिक्षण पाठी कर्मचारी व 
Fcc a a (| 
aes Le} 
Ee ee ee ee rr |. “पक. 
Poa ee ee 
a a ar 
कृती त्सा कक्षासाठी कर्मचारी व 


मनोविकृ त्सा, व 

, 9400-38 400, ६६०० 
2 | मनोविकृती सामाजिक त ता 

कार्यकर्ता, वर्ग-२ ; 


Ses क कह ७. ee ee 
ह क चा कत त. See Oe ७ 
. 1 य वगा... 00... ७. आ... | 


ब ४० [क [| 
ad 
= 


STR QT Ug 3 ५४ 
चिकि ऱ र्ग q 4 OO ९ q ७00 4 090 


2 रण MAS, वर्ग-२ | १५६००-३९१००, ५४०० २ 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


3 | वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ | १५६००-३९१००, ५४०० 


| 8 | अधिपरिचारिका, वर्ग-३ ९३००-३४८००, ४२०० 
Rar वर्ग [९३०००३४८०३ १ 


पी.टी. स्कॅन विभागासाठी कर्म व 


।_१ | क्ष-किरण झास्रज्ञ, वर्ग-२ | १५६००-३९१००, ५४०० 
अधिपरिचारिका, वर्ग-३ ९३००-३४८००, ४२०० 


(२) काल्पनिक (कुठल) पदे- एकूण ८७ 


अधिपरिचारिका ९३००-३४८००, ४२०० 


कार्यकर्ता | १०00000042... 


रूग्णवाहिका चालक ५२००-२०२००, १९०० 
स्वच्छता निरिक्षक ५२००-२०२००, २८०० 


4 
1 


दुर चालक ५२००-२०२००, १९०० 
५२००-२०२००, १९०० 


अपघात विभाग 
क 
उदवाहन चालक 


in | ae 
4200-20200, १९०० 


३४ 
6 
नवजात बालकांचा अतिदक्षता Te पाठी कर्म 
व 
र 
र 
६ 
शुश्रुषा कक्षासाठी कर्मचारी व 
slau aaa 
3 


= 
डे 


q 
4 


१२ 
२ 
३ 
3 
२ 


aw 


3) 
२ 
Ld 
- 
ze 
# 
0. 
ae 
a 
0 


| 
| 
: 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


रुग्णालयीन प्रशिक्षण केद्रासाठी कर्मचारी व 
एकूण 

वकित्सा कक्षासाठी कर्म व 
का; वर्ग 


एकूण 


i 


a 
vw 


ळीत कक्षासाठी कम व 


का, वग-३ ९३००-३४८००, ४२०० 
-ठ ४०४४०-७४४०, १३०० 


एकूण 


त) 
A 


अपंग पर्नवसन केद्रासाठी HF व 


(३००-३४८००. ब्र 


आर्थर[टस्ट 
: 8300-3800, ४२०० 


मदतनीस, वर्ग-४ ४४४०-७४४०, १३०० 


एकूण 


gw 


A) 


३ 

; 
प.टी. स्कन विभागासाठी कर्म व 

३ 

र 


एकूण 


(३) बाह्ययंत्रणेद्दारे भरावयाची काल्पनिक (spare) पदे - एकूण ५९ 
अ.क्र. = बाह्ययंत्रणे माप 
भरावयाची पदे 


नळकारान (क गक 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


सफा 


५ | न्हावी 

सहाय्यक स्वयंपा 
पहारेकरी 

माळी 


ळ 


(/ 


अतिदक्षता पाठी कम 
सफा , वर्ग-४ 


ae) 
| 


१ सफा » वर्ग-४ 


& 


शुश्रुषा कक्षासाठी कर्मचारी 
-8 


सफा » वग-४ 


ट्रामा कअर युनटकारताक व 
सफा » वग-४ 


२ 
ed 
७ 
—_ 
faa3 
1 
शिका नवजात बालकांचा अतिदक्षता विभागासाठी कर्मचारी व 
ca 
— 
fo ९ 
ey 
| 
ead 
"किग 
= 
a 
fo 


शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि-217/प्र.क्र.28/आरोग्य-4 


प्रपत्न -ब 


(शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१७/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-४, दि. १७.०२.२०१८ सोबतचे सहपत्र) 


इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील रूग्णालयात समावेशन होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता निर्माण 
करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे :- 


तनश्रेणी (रूपये) । ग्रेड पे (रूपये) | पदसंख्या 
१ ३ [३ & 
ळत 


३ [आषचनिकाणआधकारी | १९७३०३७ [३८७ [३ 
४ सकईकर | छळ | क ३ 
i १० 


इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल रूग्णालयातील दि.०१.०४.२०१७ ते 
दि.३०.०६.२०१७या कालावधीत निधन पावले/सेवानिवृत्त झालेल्या PHA Hal निर्माण करण्यात 
आलेली अधिसंख्य पदे :- 


तन श्रेर्ण SY (रूपये) | पदसंख्या | अधिसंख्य पदाचा 
कालावधी 


प 
यअधिक १५६००-३९१०० ६६०० दि.०१.०४.२०१७ 
ee 
चारीका 8300-38200 ४२०० दि.०१.०४.२०१७ 
ee ee 
दि.०१.०४.२०१७ 


— शि a 
धनिमोणअधिक ५२००-२०२०० २८०० दि.०१.०४.२०१७ 
दि.३१.०५.२०१७. 


